अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२३-२४ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
009, संचालन व प्रशासन,(०१) आस्थापना, 
(०१ (०१ पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८४३)” 

मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९५/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : २५ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- 


. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३ 
२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९५/पापु-२३, 
दि. १८ एप्रिळ, २०२३ 
३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९५/पापु-२३, 
दि. ११ मे, २०२३ 
. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९५/पापु-२३, 
दि. १२ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


—O 


9८ 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग१ ववर्ग २ 
संवर्गातील अधिका-यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन, (०१)आस्थापना (०१)(०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य(२२१५ १८४३)” 
या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ करिता ०१, वेतन साठी एकूण रुपये ५५.८९६३ कोटी 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत केलेला आहे. त्यापैकी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय संनियंत्रण प्रणाळीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला रु.५.०० कोटी इतका निधी जिल्हा परिषदांना वाचा मधील अनुक्रमांक २ च्या 
शासन निर्णयान्वये , रु.५.९३ कोटी इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये व 
रु.७.२९ कोटी इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आला आहे. आता जिल्हा परिषदांचा एकूण वेतनखर्च विचारात घेऊन सर्व जिल्हा परिषदांना पुढील 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२३/प्र.क्र.९५/पापु-२२३ 


वेतननिधी तसेच विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करणा-या संबंधित जिल्हा परिषदांना प्रवासखर्च निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालन व प्रशासन, (०१)आस्थापना, (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमळबजावणीसाठी 
विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद 
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिका-यांचे वेतन खर्च 
भागविण्यासाठी ०१ -वेतन उदिष्टाखाळी या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये 
दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये ७,४५,००,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी पंचेचाळीस लाख फक्त ) 
इतका निधी व पुढील परिच्छेद २ येथे नमूद केल्याप्रमाणे “११, देशांतर्गत प्रवासखर्च” या 
STATS रुपये ३,७०,०००/-(अक्षरी रुपये तीन लाख सत्तर हजार फक्त) असा एकूण रुपये 
७,४८,७०,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी अठ्ठेचाळीस लाख सत्तर हजार फक्‍त) संबंधित जिल्हा 
परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 
2. उपरोक्‍त लेखाशीर्षांतर्गत “११, देशांतर्गत प्रवासखर्च" या उद्ष्टाखाली 
रुपये ३,७०,०००/-(अक्षरी रुपये तीन लाख सत्तर हजार wad) इतका निधी पुढील जिल्हा 
परिषदांच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे : - 


२२१५ १८४३ या लेखाशीर्षाखालील ११-देशांतर्गत प्रवास 
खर्च या उद्दिष्टांतर्गत वितरीत करण्यात येत असळेली एकूण रक्‍कम 
अ.क्र. | जिल्हा परिषद re Se 
रुपये अक्षरी रुपये 
१ ? 2 8 
Pa औरंगाबाद १,००,०००/- रूपये एक लाख फक्त 
२ वाशिम ६०,०००/- रूपये साठ हजार फक्त 
र नागपूर २,००,०००/- रूपये दोन लाख फक्त 
४ चंद्रपूर १०,०००/- रूपये दहा हजार HHT 
एकूण ३,७०,०००/- रुपये तीन लाख सत्तर हजार फक्त 
3. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला निधी शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 


अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” व वरील परिच्छेद २ 
मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२३/प्र.क्र.९५/पापु-२३ 


संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी 
खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. 


४. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 
खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत 
करण्यात येणार नाही. 


प. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


री या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतून होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
वाय-२ “ २२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन (०१)आस्थापना 
(०१) (०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना 
(अनिवार्य) (22949283) ” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


७. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व 
शर्तीची पूर्तता होत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२५१२०४३८५७२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by BALASAHEB B HAJARE 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592b 


B BHAJARE यवा म 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२३/प्र.क्र.९५/पापु-२२३ 


२. विभागीय आयुक्त, सर्व 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१४.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२३/प्र.क्र.९५/पापु-२३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२३/प्र.क्र.९५/पापु-२३, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन 
(०१)आस्थापना (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय 
आस्थापना(अनिवार्य) (२२१५१८४३), ०१-वेतन" 


aH.) जिल्हा या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष 
परिषद eee 22949283 खाली वितरीत करण्यात येत 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत 
असलेले वेतन अनुदान एकूण रक्‍कम टी 
एकूण रक्‍कम (अक्षरी रुपये) 
१ ? 2 & 

ca पालघर २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 

२ रायगड १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

३ रत्नागिरी १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

fe | सिंधुदुर्ग १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

५ नाशिक २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 

६ ।धुळे १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 

७ | नंदुरबार २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 

८ जळगांव १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

९ अहमदनगर १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

१० | ० | a ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 
ae «| १ | START 3400000 रूपये पस्तीस लाख फक्त 

१२ | सांगली ४०००००० रूपये चाळीस लाख फक्त 

१३ | सोलापूर १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

fay | कोल्हापूर ३०००००० रूपये तीस लाख फक्त 

१५ औरंगाबाद ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 

१६ ।जालना १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

१७ | परभणी १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

१८ | हिंगोली १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 

१९ । बीड ७०००००० रूपये सत्तर लाख फक्त 

२० । नांदेड २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 
२१ । उस्मानाबाद १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

२२ ।लातूर २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२३/प्र.क्र.९५/पापु-२२३ 


२३ । अकोला १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 
।२४ ।वाशिम २०००००० रूपये वीस लाख फक्त 
२५ ।अमरावती ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 
२६ | यवतमाळ १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
२७ वर्धा १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
२८ | नागपूर ४०००००० रूपये चाळीस लाख फक्त 
२९ । भंडारा १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 
३० | गोंदिया १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
३१ । चंद्रपूर ४०००००० रूपये चाळीस लाख फक्त 
३२ । गडचिरोली १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 
एकूण ७,४५,००,००० रूपये सात कोटी पंचेचाळीस लाख फक्त 
BALASAHEB B 


HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


